डॉ. गुरुमुख जगवानी, कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र 
राज्य सिंधी साहित्य अकादमी, मुंबई यांना 
“राज्यमंत्री” दर्जा देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र.सिसाअ-७२१८(११/प्र.क्र.३०२/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ९ जानेवारी, २०१९ 


संदर्भ : १ शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, क्र.सिंसाअ- 
७२१५/प्र.क्र.२५/सां.का.४, दिनांक ९ ऑक्टोबर, २०१५ 
२) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. शासाउ-१०.१०/प्र.क्र.९६/१०/सा.उ., 
दिनांक १३ मार्च,२०१२ 


शासन निर्णय :- 


उपर्निदिष्ट अनुक्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये डॉ. गुरुमुख जगवानी यांची महाराष्ट्र 
राज्य सिंधी साहित्य अकादमीवर कार्याध्यक्ष म्हणून नेमणूक करण्यात आळी आहे. या शासन 
निर्णयान्वये, डॉ. गुरुमुख जगवानी, कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी यांना 
“राज्यमंत्री” दर्जा देण्यात येत आहे. डॉ. जगवानी यांची कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य 
अकादमी या पदावरील नियुक्‍ती समितीची पुनर्रचना होईपर्यंत सुरु राहील. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०१०९१८०१०१२५२३ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Vilas Ramrao Thorat 
Date: 2019.01.09 18:12:17 +05'30' 
( विलास रा. थोरात ) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
२) मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
३) डॉ. गुरुमुख जगवानी, कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः सिंसाअ-७२१८(११)/प्र.क्र.३०२/सां.का.४ 


४) प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, 
मंत्रालय, मुंबई 

५) प्रधान सचिव तथा मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय,मुंबई 

६) उप सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, 
मंत्रालय, मुंबई 

७) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 

८) सहसंचालक तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य हिंदी/सिंधी/ गुजराती साहित्य अकादमी, 
मुंबई 

९) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

११) महालेखापाल-१/२ मुंबई/नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य 

१२) महालेखापाल-१/२ मुंबई/नागपूर (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य 

) 

) 


93) tax सचिव, अर्थसंकल्प शाखा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४) निवड नस्ती, सां.का.४ 


